महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः SAH १३२४/प्र.क्र.८८/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ सप्टेंबर, २०२४. 


शासन आदेडठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व 84) अनुसार खाली नमूद केलेल्या मंत्रालयीन 
अवर सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय कारणास्तव आंतरविभागीय बदली करण्यात येत असून, 
त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-४ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. | अवर सचिवांचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा विभाग 
Poa | २ ३ PB 
शिश PAR. बनसोडे । सामान्य प्रशासन विभाग | कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व 
नाविन्यता विभाग 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र.४५/१८ (र व का), 
दि.२५.०८.२०२२ मध्ये नमूद केल्यानुसार संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्यमुक्त होताना कार्यभार हस्तांतरण 
प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. 

४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९०४१७२३३५५६०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.09.04 17:23:53 +05'30" 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. प्र.स.(मु.नि.अ.), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


५. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. उप सचिव (निवडणूक) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सह /उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग /कौडल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संबंधित अधिकारी (विभागामार्फत). 

९. निवड नस्ती प्रशा-१. 


